आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भुसंपादन 
या योजनेंतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष ४२२५ 0939) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०८ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०८.१२.२०२३. 
2) निवासी उपजिल्हाधिकारी, परभणी यांचे पत्र क्र.२०२१/आरबी/डेस्क/एलळएनडी १/कावी-४७७/०७, 
दि.०६.०१.२०२३. 
३) आदिवासी विकास विभाग, झासन ज्ञापन क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/का-५, दि.३१.७.२०२३ व 
दि.०२.०८.२०२३. 
४ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र.२०५/का-५, दि.२२.११.२०२३. 
५) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.आकाइ-१४२२/प्र.क्र. २०५/कार्या-५. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, 
कळमनुरी अंतर्गत परभणी शहरातील आदिवासी मुलांचे २ आणि मुलींचे ३ अशा ५ वसतीगृह इमारत 
बांधकामासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या मराठवाडा 
विकास महामंडळ, मर्यादित, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित, परभणी 
यांच्या मालकीची ५.११ हेक्‍टर आर क्षेत्र इतक्या जागेच्या भूसंपादनास उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाने सहमती दिलेली आहे. 


यास अनुसरुन आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ अंतर्गत भूमीसंपादन (लेखाशिर्ष 
४२२५०१३१) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पित असलेला रु.१०.०० कोटी इतका निधी उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या “६८८५-उद्योग व खनिजे या अंतर्गत राज्य शासनाने प्रोत्साहन योजनांसाठी 
दिलेल्या कर्जाची मराठवाडा विकास महामंडळाकडून परतफेड (लेखाशिर्ष ६८८५५१४२०१) या 
योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये पुस्तकी समायोजन करण्याकरीता वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी 
अंतर्गत परभणी शहरातील आदिवासी मुलांचे २ आणि मुलींचे 3 अशा ५ वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळी असलेल्या मराठवाडा विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


महामंडळ, मर्यादित, औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित, परभणी यांच्या 
मालकीची 4.99 हेक्‍टर आर क्षेत्र इतक्या जागेच्या भूसंपादनासाठी मागणी क्र.टी-६, ०२ अनुसूचित 
जमातीचे कल्याण ७९६, (०१) (०१) जनजाति क्षेत्र उपयोजना (०१) (०४) (४२२५ ०१३१) भूमीसंपादन 
(कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित असलेला रु.१०.०० कोटी इतका निधी 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या “६८८५-उद्योग व खनिजे यासाठी इतर कर्जे ०२-इतर मागास क्षेत्र 
विकास १९०-सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना कर्जे (02) विकास महामंडळास कर्जे (०२) (०३) राज्य 
शासनाने प्रोत्साहन योजनांसाठी दिलेल्या कर्जाची मराठवाडा विकास महामंडळाकडून परतफेड 
(लेखाशिर्ष ६८८५५१४२०१)” या लेखाशिर्षामध्ये पुस्तकी समायोजन करण्यासाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींतून वितरीत करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(रु.कोटीत) 


योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट | सन २०२३-२४ करीता | wane निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १ २ ३ ee 4 
भूमीसंपादन । ४२२५ ०१३१ | 43, मोठी १०.०० १०.०० 
बांधकामे 


उपरोक्तप्रमाणे रु.१०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी 
तथा, आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण (BEAMS) प्रणालीवर 
वितरीत व खर्च करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत निधी 
आदिवासी विकास विभागाच्या “मागणी क्र.टी-६, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण ७९६, (०१) (०१) 
जनजाति क्षेत्र उपयोजना (०१) (०४) (४२२५ ०१३१) भूमीसंपादन (कार्यक्रम) ५३-मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने खर्ची दाखविण्यात यावी. 


तसेच उद्योग विभागाच्या “६८८५-उद्योग व खनिजे यासाठी इतर कर्जे ०२-इतर मागास क्षेत्र 
विकास १९०-सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना कर्जे (02) विकास महामंडळास कर्जे (०२) (०३) राज्य 
शासनाने प्रोत्साहन योजनांसाठी दिलेल्या कर्जाची मराठवाडा विकास महामंडळाकडून परतफेड 
(लेखाशिर्ष ६८८५५१४२०१)” या लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने जमा दाखविण्यात यावी. सदर 
पुस्तकी समायोजन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकांतील व सं.क्र.४३ येथील शासन निर्णयातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२२०/व्यय-१६, दि.०६.११.२०२३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०४१२२५३८५०२४ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926a91296 
Kl SA N RAO 205b9a87463f831a2beea0beScb381a34e8, 
stalCode=400032, st=Mahi hy 
ber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 


PAWAR //_ er 
(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरी, परभणी. 
६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक. 
७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. कार्यासन क्र. ५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


